“निसर्ग” चक्रीवादळामुळे रायगड व रत्नागिरी 
जिल्हयातील निराधार झालेल्या कुटुंबांना 
“एक fears बाब” म्हणून मोफत केरोसिन 
वाटपासाठी झालेल्या खर्चाकरिता निधी 
वितरीत करण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक :- सीएलळएस-२०२०/प्र.क्र.१७९/म-३, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- १२ एप्रिल, २०२१ 
वाचा :- 
१) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक :- सीएलएस-२०२०/प्र.क्र.१७९/म-३, 
दि.२६.०८.२०२० 
२) जिल्हाधिकारी, रायगड यांचे क्र.पुशा/कात-२/केरोसिन/निसर्ग चक्रीवादळ अनुदान मागणी/ 
२०२१/१२९६, दि.२२.०३.२०२१ चे पत्र 
3) जिल्हाधिकारी,रत्नागिरी यांचे क्र. पुरवठा/७/कावि-धान्य/२०२०, दि.०८.०७.२०२० चे पत्र 


प्रस्तावना :- 

दि.०३.०६.२०२० रोजी निसर्ग चक्रीवादळाचा तडाखा राज्यातील काही जिल्हयांमध्ये बसला 
आहे. या परिस्थितीमुळे सामान्य जनजीवन मोठया प्रमाणात विस्कळीत झाले आहे. निसर्ग 
चक्रीवादळामुळे घरांचे नुकसान झाल्याने अनेक कुटूंब निराधार झालेली आहेत. त्यामुळे दि.०९.०६.२०२० 
रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये बाधित जिल्हयांना मोफत अन्न धान्य व केरोसनि वाटप करण्यास 
मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार निसर्ग चक्रीवादळामुळे निराधार झालेल्या कुटूंबांना “एक 
विशेष बाब” म्हणून मोफत अन्न धान्य व करोसीन वाटप करण्याचे आदेशा शासन निर्णय, दि.२६.०८.२०२० 
अन्वये विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग यांना देण्यात आळे आहेत. सदर शासन निर्णयानुसार रायगड 
व रत्नागिरी जिल्हयात निसर्ग चक्रीवादळामुळे पूर्णत: नष्ट झालेल्या पक्क्या, कच्च्या घरांसाठी व 
झोपडयांसाठी तसेच अंशत: पडझड झालेल्या (किमान १५% नुकसान) कच्च्या व पक्क्या घरांपैकी ज्या 
घरांचे छत क्षतीग्रस्त झाल्याने अथवा पत्रे/कौले/छत उडून गेल्याने घरातील कपडे व घरगुती 
भाडयाने/वस्तुंचे नुकसान झाळे आहे अशा सर्व निराधार झालेल्या कुटूंबांना प्रति कुटूंब १० किलो गहू, 
१० किलो तांदूळ व ५ लिटर केरोसीन मोफत पुरविण्यास शासनाची मान्यता देण्यात आली आहे. 

त्यानुसार रायगड, रत्नागिरी जिल्हयातील निसर्ग चक्रीवादळामुळे बाधित व्यक्‍तींना मोफत 
केरोसीन वाटप करण्यात आले आहे. सदर मोफत वाटप केलेल्या केरोसीनच्या खर्चाची प्रतिपूर्ती 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याप्रकरणी सर्व बाबी विचारात घेऊन शासनाने पुढीलप्रमाणे 
निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएलळएस-२०२०/प्र.क्र.१७९/म-३, 


शासन निर्णय :- 

दि.०३.०६.२०२० रोजी निसर्ग चक्रीवादळामुळे रायगड व रत्नागिरी जिल्हयातील बाधित 
झालेल्या नागरीकांना मोफत वितरीत केलेल्या केरोसीनच्या खर्चाची प्रतीपूर्ती करण्यासाठी खालील 
तक्त्यात नमूद केल्यानुसार रू.१,४४,१७,४८८/- (रूपये एक कोटी चव्वेचाळीस लक्ष GAT हजार चारशे 
अठ्ठयाऐंशी फक्त) इतका निधी विभागीय आयुक्‍त, कोकण यांना अदा करण्यास याव्दारे शासन मंजूरी 
देण्यात येत आहे. 


अ. विभागीय आयुक्त जिल्हा वितरीत करावयाची रक्‍कम 
क्र (रुपयात) 
j . विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, रायगड १,००,०२,४४८.०० 
कोकण जिल्हाधिकारी, ४४,१५,०४०.०० 
रत्नागिरी 
एकूण १,४४,१७,४८८.०० 


२. रायगड व रत्नागिरी जिल्हयातील बाधित झालेल्या नागरीकांना मोफत वितरीत केलेल्या 
केरोसीनच्या खर्चाची प्रतीपूर्ती करावयाची रक्‍कम विभागीय आयुक्‍त, कोकण यांच्यामार्फत उपलब्ध 
करून देण्यात येत आहे. कक्ष अधिकारी 4-99 यांनी सदर निधी अर्थसंकल्पित वितरण प्रणालीवर 
विभागीय आयुक्‍त, कोकण यांना वितरीत करावा. 

३. याबाबतचा खर्च, “मागणी क्र.सी-६, प्रधान लेखाशीर्ष-२२४५-नैसर्गिक आपत्तीच्या निवारणासाठी 
अर्थसहाय, ०२, पूर चक्रीवादळे इत्यादी, १०१, अनुग्रह सहाय्य, (९२) राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या 
मानकाव्यतिरिक्‍्त खर्च, (९२)(०६) राहत केंद्रामध्ये निवारा, अन्न, वस्त्र, औषधे इत्यांदीचा पुरवठा (२२४५ 
२२४७), ३१ सहाय्यक अनुदाने" या मुख्य लेखाशीर्षाखाली सन २०२१-२०२२ या वित्तीय वर्षी 
पुनर्विनियोजनाव्दारे प्राप्त झालेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा आणि त्याच लेखाशीर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा. 

४. नियंत्रक अधिकारी यांना असेही कळविण्यात येते की, सदर निधी केरोसीन वितरकांना 
विनाविलंब प्रदान करण्यात यावा. तसेच कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त खर्च होणार 
नाही यांची दक्षता घ्यावी. याबाबतचा खर्चाचा मेळ महालेखापाल यांनी नोंदविलेल्या खर्चाशी घेण्यात 
यावा. त्याचप्रमाणे अनुदान वाटपासंबंधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास तात्काळ पाठविण्यात यावे. 
५. हा झासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक : अनौ.सं.१५१/२०२१/व्यय-९, 
दिनांक ०९.०४.२०२१ अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएलळएस-२०२०/प्र.क्र.१७९/म-३, 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्रशासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०२१०४१२१४४३१८५३१९ असा आहे. हा आदेश डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


U D A Y G A \ N PA \ ग 2.5.4.20=d99ad92d2ef92f97f483 127c546b50d83 1 cbc0858b00a86d1720 
2 


lbe2e19d646, postalCod: 10032, street=MANTRALAYA,MUMBAI, 


ber=9ce356f38c6a7 0a8ffde299ad6627f48bd01e875a7aca38b 


GAWAS rit rc rl 
(उदय गवस) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

१) विभागीय आयुक्‍त कोकण 

२जिल्हाधिकारी, रायगड, रत्नागिरी 

३) महाळेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 

४) महालेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 
) 
) 
) 


५) अधिदान व लेखाअधिकारी, मुंबई 

६) संचालक लेखा व कोषागरे, संगणक शाखा, मुंबई, 

७) कार्यासन अधिकारी (अर्थसंकल्प-१/म-११/पीएसी/पीएसी-१), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई, 

८) जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा रायगड, रत्नागिरी 

९) निवडनस्ती (म-३ कार्यासन) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


